अर्थसंकल्पीय अनुदान सन २०१८-१९ 
मागणी क्र. वाय -३ ,२२३५ , सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण (योजनेतर) (22342829) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१७३/पापु-१५ 
सातवा मजला,नवीन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई -४०० ००१ 
तारीख: १७ मे,२०१८. 


वाचा - 
area परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक २ 
एप्रिळ,२०१८ 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक -२०१८ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात 


आलेल्या रकमांस विधानमंडळाने मंजुरी fest आहे. सदर विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झाले 


असुन ते २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -२२ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग ४, 


दिनांक २७ मार्च,२०१८ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले असल्याचे उपरोक्‍त परिपत्रकान्वये कळविण्यात 


आले आहे.वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागास महाराष्ट्र 


विनियोजन अधिनियम , २०१८ अनुसार वित्तीय वर्ष २०१८-१९ च्या एकुण अर्थसंकल्पीय योजनांतर्गत 


व योजनेतर तरतुदींपैकी ७० टक्के निधी सन २०१८-१९ च्या प्रथम नऊ महिन्यांकरिता ( डिसेंबर २०१८ 


अखेर पर्यंत ) अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला असल्याचे कळविले आहे. 


२. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पाणी पुरवठा विभाग (खुद्द) व पाणी पुरवठा विभागाच्या 


प्रशासकीय नियंत्रणाखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील कार्यरत असताना मृत झालेल्या 


शासकीय कर्मचा-यांच्या वारसांना महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम ३० मधील 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१७३/पापु-१५ 


तरतूदीनुसार ठेव संलग्न विमा योजनेतंर्गत २२३५२४२१ या लेखाशीर्षाखाली देय रकमांचा खर्च 


भागविण्यासाठी रु.७,८०,०००/- इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक 


२.४.२०१८ च्या परिपत्रकानुसार" २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २२३५२४२१" या 


ळेखाशीर्षाखाळीळ अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध झालेले अनुदान रु.४,२६,०००/- 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब विचाराधीन 
आहे. 
are निर्णय- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात पाणी पुरवठा विभाग (खुद्द) व पाणी पुरवठा विभागाच्या 


प्रशासकीय नियंत्रणाखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील कार्यरत असताना मृत झालेल्या 


शासकीय कर्मचा-यांच्या वारसांना महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम ३० मधील 


तरतूदीनुसार ठेव संलग्न विमा योजनेतंर्गत २२३५२४२१ या लेखाशीर्षाखाली देय रकमांचा खर्च 


भागविण्यासाठी रु. ७,८०,०००/- इतकी तरतूद मंजुर करण्यात आली आहे. त्यापैकी भूजल सर्वेक्षण 


आणि विकास यंत्रणेतील कर्मचा-यांसाठी ठेव संलग्न विमा योजनेतंर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक 


वर्षात माहे एप्रिळ २०१८ ते डिसेंबर २०१८ अखेरपर्यंत रु.४,२६,०००/-इतके अनुदान अर्थसंकल्प 


वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ च्या 


परिपत्रकानुसार" २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २२३५२४२१" या लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्प 


वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध झालेले रु.४,२६,०००/- इतके अनुदान संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि 


विकास यंत्रणा , पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मंजुर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


२. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण 


प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी खर्च होईल याबाबत दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी- १६१८/प्र.क्र.१७३/पापु-१५ 


३. या बाबीवरील खर्च मागणी क्र. वाय-०३, 2234 -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण , ६०- इतर खर्च 


सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम , १०४- ठेव संलग्न विमा योजना (०१) (०१) शासकीय भविष्य 


निर्वाह निधी (२२३५२४२१) (दत्तमत) ५० इतर खर्च या प्रधान लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५१७१२२३७२०५२३२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramesh Laxman 


Ra mM € 5 h तात Of 


Maharashtra, ou=WSSD, 
| postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a X m a Nn 2.5.4.20=350d84bf5bb049d932c166c9 


946998dc54a03422ca8777398e5b987 


ad3e311a6, cn=Ramesh Laxman 
Mohandule ina 


(र.ल.मोहंडुळे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 


. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 


२ 
३. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 
8 


. उप अभियंता (यां) , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 


५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई /२- नागपूर ( लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) 
६. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 


७. कक्ष अधिकारी / लेखा अधिकारी पापु-०४, पापु-२० 
८. निवड नस्ती पापु-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


